RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


MAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २२]] 


शुक्रवार , मार्च ३, २०१७ / फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , 

क्रमांक खाक्षेस -२००६ / प्र. क्र . १८१( भाग -३ )/रस्ते-९अ.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई आणि मे. सायन-पनवेल टोलवेज प्रा . लि . ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय “ आयव्हीआरसीएल हाऊस, ३५ , 
सुयोजना को - ऑप. हौ . सो ., कोरेगाव पार्क , पुणे ४११ ००१ ” येथे आहे, यांचेमध्ये खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा ( बी.ओ.टी.) 
या तत्वावर सायन -पनवेल विशेष राज्यमार्ग या रस्त्याचेकिलोमीटर १४० / ६ ९ ० ( बीएआरसी जंक्शन ) ते किलोमीटर ११५/८०० ( कळंबोली जंक्शन ) 
मजबूतीकरण व सुधारणा तसेच सदर रस्त्याचे परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे ( यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात येईल .) या कामाकरिता 
सदर प्रकल्पाचा करारनामा १९ जानेवारी २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व यानंतर यांचेमध्ये सर्व करारनामे 
झालेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचेबांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्ती करता १७ वर्षे ५ महिने इतका सवलत कालावधी 
३ वर्षांच्या बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ३० मे २०११ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेलीविशेष 
सेवा आहे; आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. ११८/०२५ ( कामोठेजवळ पुणे कडील दिशेने ) आणि कि.मी. ११९ / ४७५ ( कोपरा -मुंबई कडील 
दिशेने ) येथे पथकर स्थानके उभारून पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००६ /प्र.क्र .१८१ ( भाग-३)/ रस्ते- ९अ , 
दिनांक ०३ जानेवारी २०१५ अन्वये दिनांक ०६ जानेवारी २०१५ पासून दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत सदर रस्त्यावरुन जाणा- या वाहनांवर पथकर शुल्क 

आकारले होते, दिनांक ३० जून २०१५ अन्वये दिनांक ०१ जुलै २०१५ पासून दिनांक ३१ डिंसेबर २०१५ पर्यंत पथकर शुल्क आकारले होते. दिनांक ३१ 
डिंसेबर २०१५ अन्वये दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ पासून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत पथकर शुल्क आकारले होते . दिनांक २८ जुलै 
२०१६ अन्वये दिनांक ०१ जुलै २०१६ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत पथकर शुल्क आकारले होते . दिनांक १८ ऑक्टोंबर २०१६ अन्वये दिनांक 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ३, २०१७ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ३८ 


१ 


. 


०१ ऑक्टोंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत पथकर शुल्क आकारले होते व दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ अन्वये दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६ 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत पथकर शुल्क आकारले होते. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत वाढविणे योग्य असल्याने; 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम -२० ची पोट कलमे ( १- अ ), ( १-ब ), (१ - क ), ( १-ड ) 
आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ( बी.ओ.टी.) या तत्त्वावर मे. सायन-पनवेल टोलवेज प्रा.लि.यांना स्वखर्चाने सायन 
पनवेल विशेष राज्यमार्ग या रस्त्याचेकिलोमीटर १४० / ६ ९० ( बीएआरसी जंक्शन ) ते किलोमीटर ११५/८०० ( कळंबोली जंक्शन ) या लांबीमध्ये 
मजबुतीकरण व सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालीलअनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार 
वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ०१ 
फेब्रुवारी २०१७ पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सायन -पनवेल या विशेष राज्य मार्गावरील कि.मी. ११८/०२५ 
( कामोठेजवळ पुणेकडील दिशेने ) व कि.मी. ११९ / ४७५ ( कोपरा-मुंबई कडील दिशेने ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर 
पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

पथकराचे प्रती फेरीचे दर (रुपये ) 
अनु वाहनाचा प्रकार 

१ फेब्रुवारी २०१७ 
क्रमांक 

ते 

३० एप्रिल २०१७ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
स्कूटर , मोटार सायकल किंवा इतर दुचाकी वाहने , वाहन चालक वगळून ३ 

पथकर नाही 
आसनी प्रवासी रिक्षा, ट्रॅक्टर व रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी 
मोटार वाहने : 
( अ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स वाहन चालक वगळून सहा आसनी 

पथकर नाही 
प्रवासी रिक्षा, व इतर तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता 

असलेली ) वाहने . 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० 
प्रवासी क्षमते पर्यंत ) आणि अनुक्रमांक ३ , ४ व ५ 

येथे नमूद 

केलेल्या 
वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 
ट्रक ( दोन आसांचे), बस . 

१३० 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ 

२१० 
मध्ये नमूद 

केलेले ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ 
व ४ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने, उदा . 

ट्रक -ट्रेलर इत्यादी. 
( अ ) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क 

मे . सायन - पनवेल टोलवेज प्रा.लि. यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
( ब ) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 
(१ ) भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या 

लोकप्रतिनिधींची वाहने . 
( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधान सभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 


२ 


. 


६५ 


३ 


४ 


५ 


२८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


( ५ ) स्कूल 


( ३ ) महाराष्ट्र विधान सभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या ( एसटी ) प्रवासी बसेस . 

बसेस. 
( ६ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 
( ७ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ८ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ९ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( १० ) रुग्णवाहिका . 
( ११ ) शववाहिका . 
( १२ ) अग्निशमनदलाची वाहने . 

(१३ ) तळोजा एम.आय.डी.सी कडून येणाऱ्या रस्त्यावरील सर्व प्रकारची वाहने . 
( क ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 

शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 


( ड ) इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. 
टीप : 
पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ३ ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 

दीडपट व अडीचपट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री 

१२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ५ ) मासिक पास काढलेल्या दिनांकापासून ३० दिवस वैध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . घा . जावळकोटी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग चार - ब - ४१-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ३, २०१७ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 3rd March 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax ACT . 

No. PSP - 2006 /C.R.181 ( Part - 3 ) / Road -9A . Whereas the Governor of Maharashtra in his 
executive capacity for the Government of Maharashtra , represented by the Public Works 
Department , Government of Maharashtra and M /s . Sion Panvel Tollways Private Limited , Pune 
having its registered office at IVRCL House , 35 , Suyojana CHS, Koregaon Park , Pune 411 001 
have entered into Concession Agreement on the 19th January 2011 including all the subsequent 
agreements entered between them , for improvement of the Sion -Panvel Special State Highway 
by construction , operation and maintenance thereof from kilometer 140/690 (BARC Junction ) to 
kilometer 115/800 (Kalamboli Junction ) (hereinafter referred to as " the said road ” ) under the 
“ Built , Operate and Transfer (BOT) Scheme" by M /s . Sion Panvel Tollways Private Limited ; 

And whereas, as per the said agreement, the concession period of 17 years and 5 months 
including the construction period of three years has been granted to the concessionaire for 
improvement of the Sion - Panvel Special State Highway for construction , operation and 
maintenance from the date of commencement of the work i.e. the 30th May 2011; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the improvement of the 
Sion -Panvel Special State Highway for construction , operation and maintenance thereof is the 
special service to the public and therefore after Completion of the said work of improvement of 
the Sion -Panvel Special State Highway from kilometer 140/690 (BARC Junction ) to kilometer 
115/800 (Kalamboli Junction ), considered it expedient to levy and collect the toll at the toll 
collection centres constructed at kilometers 118/025 (near Kamothe - towards Pune ) and 119/475 
(Kopra -towards Mumbai); 

And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP .- 2006 /CR - 181( Part -3 )/Road9A , dated the 3rd January 2015 , levied 
toll on the vehicles passing over the said road , with effect from the 6th January 2015 to the 30th 
June 2015 and thereafter vide Government Notification , Public Works Department, No. PSP 
2006 /CR - 181(Part- 3 )/Road - 9A , dated the 30th June 2015 , [with effect from the 1st July 2015 to the 
31st December 2015 ;] and Government Notification , Public Works Department, No. PSP .-2006 / 
CR - 181(Part- 3 )/Road9A , dated the 31st December 2015 , (with effect from the 1st January 2016 to 
the 30th June 2016 ;) dated the 28th July 2016 (with effect from 1st July 2016 to 30th 
September, 2016 ), dated the 18th October 2016 , (with effect from 1st October 2016 to 30th November 
2016 ) and dated the 30th November 2016 , up to the 31st January 2017 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 30th April 2017 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) 
and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government 
of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied , on the classes of motor vehicles 
specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailors drawn by such motor 
vehicles , passing over the said road improved under the “ Built, Operate and Transfer (BOT) 
Scheme" by M /s. Sion - Panvel Tollways Private Limited , at their expenses , and at the rates 
Specified against each of said motor vehicles and collected at the toll collection centres 
constructed at kilometres 118/025 (near Kamothe - towards Pune ) and 119/475 (Kopra - towards 
Mumbai) on the said road for the period commencing from the Date to be mentioned by the 
Department before issue 1st February 2017 and ending on 30th April 2017 . 


TT OR -2-80-737 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ३, २०१७/ फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


4 


Schedule 


Sr. No. 


Particulars of Motor Vehicles 


Rate of toll per trip (in rupees ) 
1st February 2017 

to 
30th April 2017 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


NIL 


2 


NIL 


65 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , 

Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto -Rickshaw 

permitted to carry three passengers excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 

1988 (59 of 1988 ) : 
( a ) Car, Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and 

any other similar vehicles (having carriage capacity upto 
twelve passengers excluding driver ) and Six Seater 

Auto - Rickshaw ( Tum - Tum ) ; 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty 
passengers excluding driver and goods carriage vehicles 
except vehicles covered by entries at serial numbers 3 , 

4 and 5 . 
Trucks (two axles ), Buses . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicle 
defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as 
three axle vehicles except vehicles covered by the entries at 
serial number 3 above . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles 
as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such 
as Truck - Trailer combination , multi-axle vehicles having 
more than three axles and except vehicles covered by the 
entries at serial numbers 3 and 4 above . 


3 


130 


4 


210 


5 


280 


1 . 


For the purpose of this notification , M /s . Sion -Panvel Tollways Private Limited , Pune is 

authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection 
centres mentioned above . 


2 . 


- 


The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
(ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council. 
( iii) Vehicles carrying Ex -Members of Parliament , Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council. 
(iv ) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST). 
( U ) School Buses . 


( vi) State and Central Government vehicles . 
( vii) Defence vehicles . 
( viii) Police Department vehicles . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ३, २०१७ / फाल्गुन १२, शके १९ ३८ 


(ix ) Posts and Telegraph Department vehicles . 
( x ) Ambulances. 


(xi) Hearses . 


( xii) Fire fighting vehicles . 
(xiii) All vehicles coming from Taloja MIDC road . 
The above -mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 

the vicinity of the toll collection centres. A computerised toll receipt shall be issued 
on each and every occasion of recovery of toll. 


3 . 


4 . 


Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll collection centres. 


Notes. 
Concessions in rates of toll are as given below , namely : 
(i) 10 per cent.rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons 

in advance . 


( ii) 20 per cent.rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 

coupons in advance . 


( iii) For frequently travelling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily 

pass will be valid up to 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 
(u ) The monthly pass will be effective till 30 days from date of issue . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. JAVALKOTI , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


